महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील 
जिल्हा शल्यचिकित्सक संवर्गातील बदल्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२०/प्र.क्र. ११३/सेवा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत,१० मजला, ए विंग, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१ 
तारीख: १३ जुलै, २०२० 


शासन आदेश - 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४)(दोन) व कलम ४(५) मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने महाराष्ट्र वैद्यकीय व 
आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतन मॅंट्रीक्स Helles वेतनस्तर एस-२३ : ६७७००-२०८७०० ) मधील जिल्हा शल्यचिकित्सक संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय कारणास्तव खालीलप्रमाणे बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे.:- 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नांव व सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
| डॉ. मधुकर भानू राठोड, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा | deta अधिकारी, रुग्णालयीन प्रशिक्षण केद्र, जालना 
रुग्णालय, जालना (Raa पदी) 
२. । डॉ. सुहास दत्तात्रय माने, अतिरिक्‍त जिल्हा | जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय रायगड 
शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, सातारा (रिक्‍त पदी) 
३. । डॉ. अर्चना वसंतराव भोसले, अतिरिक्त जिल्हा | जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय जालना 
शल्यचिकित्सक, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, औरंगाबाद | (डॉ. राठोड यांचे बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 


2. बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यास त्यांच्या नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होण्याकरिता तात्काळ कार्यमुक्त 
करण्यात यावे आणि संबंधित अधिकाऱ्याने त्यांना दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी त्वरीत हजर होऊन त्याबाबतचा अहवाल 
संचालक, आरोग्य सेवा मुंबई यांना व शासनास सादर करावा. 


३. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येऊ नये, अन्यथा रजा मंजूर करणाऱ्या सक्षम 
प्राधिकाऱ्याविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 


४. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना कार्यमुक्त केल्यानंतर, अनुज्ञेय पदग्रहण अवधीत नवीन पदस्थापनेवर रुजू व्हावे, जे 
अधिकारी या कालमर्यादेचे पालढन करणार नाहीत आणि पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न होता परस्पर गैरहजर राहतील, अशा 
अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती “अनधिकृत अनुपस्थिती” म्हणून समजण्यात येईल व पर्यायाने त्यांच्या सेवेत खंड होईल याची जाणीव 
सर्व संबंधितांना करुन देण्यात येत आहे. 


५. जे अधिकारी त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होणार नाहीत त्यांचेविरुध्द संचाळनालयाने वेळीच प्रशासकीय कारवाई 
सुरु करावी व आवश्‍यकतेनुसार प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करावा. या प्रकरणी वेळोवेळी शासनास अवगत करावे व 
अनुपालन अहवाल शासनास विहित कालमर्यादेत सादर करावा. 


६. बदलीच्या आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दबाव आणण्याचा प्रयत्न 
केल्यास असे अधिकारी शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यास पात्र ठरतील. 


छ. सदर आदेडा तात्काळ अंमलात येतील. 


शासन आदेडा HATH: बदली-२०२०/प्र.क्र.११३/सेवा -2 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेताक २०२००७१३१७१९३७९७१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार व नावाने, 


ढ Digitally signed by Vishnudas Pundlikrao Ghodke 
Vishnudas Secs 
Pundlikrao nated 
6be295d17576e78d 1 9fa8f6cb952bb04a0, 
Ghodke crane raion So 
(वि.पुं.घोडके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
२ संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 
3) सहसंचालक, आरोग्य सेवा(अर्थ व प्रशासन), मुंबई 
४ उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ औरंगाबाद 
५) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ पुणे 
६) उपसंचालक, आरोग्य सेवा मुंबई मंडळ ठाणे 
७ जिल्हा हल्यचिकित्सक, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, औरंगाबाद 
८) जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, जालना 
९) जिल्हा हल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, सातारा 


१०) जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, अलिबाग-रायगड 

११) महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र -१ , मुंबई /महाराष्ट्र - २, नागपूर 

१२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र -१ , मुंबई /महाराष्ट्र 2, नागपूर 
१३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जालना, सातारा, रायगड, औरंगाबाद 

१४) वैद्यकीय अधिकारी, रुग्णालयीन प्रशिक्षण केंद्र, जालना 

१५) मा.मंत्री (आरोग्य) / मा.राज्यमंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव 

१६) मा.प्रधान सचिव (आरोग्य) यांचे स्वीय सहायक 

१७) संबंधित अधिकारी (संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचेमार्फत) 
१८) निवड नस्ती (सेवा-२) 


पुष्ठ २ पैकी २ 


